प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत 
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्या 
मानधनात वाढ करणे व मानधन अदा करण्याच्या 
पध्दतीत बदल करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.९३/योजना-१० 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: ९ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो/प्र.क्र.१३/योजना-१०,दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१. 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण नवी मुंबई यांचे पत्र क्रमांक राव्यक- 
ग्राग/१३८१/२०२१, दिनांक ३०.११.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 


करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता यांच्या मानधनात वाढ करणे व मानधन अदा करण्याच्या पध्दतीत 


बदल करणेबाबतचा शासन निर्णय संदर्भाधीन दि.१२ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


सदर झासन निर्णयातील ब) येथे पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे :- 


“ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता” यांना देय मानधन यापुढे टप्पानिहाय न देता आवास सॉफ्ट आधारे 


“घरकुलाचे काम भौतिकदृष्टया पूर्ण” (Physical Completion) झाल्यानंतर एकरकमी अदा करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
याऐवजी, 


“ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता” यांना देय मानधन यापुढे ३ टप्प्यामध्ये (पहिला टप्पा जोत्यापर्यंत (॥॥) 


पूर्ण, दुसरा टप्पा छज्या (Lintel) पातळीपर्यंत पूर्ण, तिसरा टप्पा शौचाळयासह काम पूर्ण व अंतिम दाखला देणे) 


आवास सॉफ्ट प्रणाली अहवालाच्या आधारे अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१३/योजना-१०, दि. ०९ डिसेंबर, २०२१ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५॥//.8॥॥889॥॥8.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०९१२४०४७३४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
याच 
Vasant टना 
Shinde ७ 
(अरुणव शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


गा, 

2.5.4. 3d983c0c3b73519fa14c3739 
6dd0b3cf8f28e 1 6bc2Fb6620a5c4fdacée7 
284, 


प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 
५. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
मा. सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 
११. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
१२. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 
१३. सर्व विभागीय आयुक्त. 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५. सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, नवी मुंबई. 
१७. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


— क... 


ee 


J न्न. न 7 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.१९३/योजना-१०, दि. ०९ डिसेंबर, २०२१ 


१८. संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मुंबई. 

१९. सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्त कार्यालय.. 
२०. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

२१. सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 

२२. निवड नस्ती (कार्यासन-योजना-१०). 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


